शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे, लातूर व हिंगोली 
येथील अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांच्या दुसऱ्या 
पाळीकरीता अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 
परिषदेच्या मानकानुसार शिक्षकीय / 
शिक्षकेतर पदे निर्माण करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिईडी-२०१३/(प्र.क्र.१०५-अ)१३/तांशि-५, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा :- १. वित्त विभाग उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दिनाक १९ मे, २०१६ रोजीच्या बैठकीचे 
इतिवृत्त क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.१९/१६/विसु-१, दि.२४/०५/२०१६. 
२. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्ण क्र.मान्यता-२०१४/प्र.क्र.9०/तांशि-५, 
दिनांक ८/७/२०१४. 


प्रस्तावना :- 
अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यासाठी शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे व पुरणमळ लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतन, 


लातूर येथील २ विद्याशाखा आणि शासकीय तंत्रनिकेतन, हिंगोली येथील एक विद्याशाखा द्वितीय पाळीमध्ये सुरू 
करण्यात आली आहे. या सस्थांमधील एकूण पाच पदविका अभ्याक्रमांकरिता एकूण प्रवेशक्षमता ३०० असून प्रथम 
वर्षाकरीता एकूण २९ शिक्षकीय/शिक्षकेतर पदे निर्माण करण्यास उच्च स्तरीय सचिव समितीने त्यांचे दिनांक 
१९/०५/२०१६ रोजी झालेल्या १०० व्या बैठकीत मान्यता दिलेली आहे. या सर्व पदांचा वेतन व इतर भत्यावरील 


खर्च अल्पसंख्यांक विकास विभागामार्फत करण्यात येणार आहे. 


उच्च स्तरीय सचिव समितीने त्यांचे दिनांक १९/०५/२०१६ रोजीचे इतिवृत्तात नवीन पदनिर्मितीच्या 
प्रस्तावामध्ये ग्रेड वेतन रु.७६००/- किंवा त्यापेक्षा जास्त वेतनाची पदे असतील असे प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या 
मान्यतेसाठी विभागाने सादर करावे असे नमूद केळे आहे. याप्रमाणे शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे, लातूर व हिंगोली 
या संस्थेतील रु.७६००/- किंवा त्यापेक्षा अधिक ग्रेड वेतन असणारी एकूण ५ पदे निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळाने 


दिनांक ८.०३.२०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. 


शासन निर्णय :- 


उच्च स्तरीय सचिव समितीने त्यांचे दिनांक १९/०५/२०१६ रोजीचे बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार तसेच 
मंत्रिमंडळाने दिनांक ८.०३.२०१८ रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार राज्यातील अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यासाठी 
अल्पसंख्यांक बहुल भागात शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे, लातूर व हिंगोली या संस्थेत द्वितीय पाळीकरीता पुढील 


शिक्षकीय व शिक्षकेतर पदे निर्माण करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिईडी-२०१३/(प्र.क्र.१०५-आ)१३/तांशि-५ 


अ.क्र. | पदनाम/विभाग सहाव्या योगानुसार | मंजूर करण्यात आलेल्या पदांची संख्य 
वेतनश्रेणी (रु.) शासकीय | पुरणमळ । शासकीय 
तंत्रनिकेतन| लाहोटी | dar 
पुणे शासकीय | हिंगोली 
तंत्रनिकेतन 
लातूर 
शिक्षकीय पदे 
| विभागप्रमुख ३७४००-६७००० 
ग्रेड पे २९००० 
१. विद्युत अभियांत्रिकी भे fl fi 
२. अणुविद्युत व दुरसंचरण १ = लर 
अभियांत्रिकी 
३. स्थापत्य अभियांत्रिकी ae q ___ 
४. यंत्र अभियांत्रिकी ___ गर ढु 
२ अधिव्याख्याता १५६००-३९१०० 
ग्रेड पे ६००० 
१. विद्युत अभियांत्रिकी १ ee 
२. अणुविद्युत व दुरसंचरण १ टार. मोर 
अभियांत्रिकी 
३. संगणक अभियांत्रिकी १ cer ute 
४. इंग्रजी १ = wee 
५. स्थापत्य अभियांत्रिकी huts २ oe 
६. यंत्र अभियांत्रिकी ede 2 q 
एकुण शिक्षकीय पदे - १४ & & २ 
शिक्षकेतर पदे 
a | वरिष्ठ लिपिक ५७००-२०२०० ग्रेड पे २४०० oe Sa ee] 
२ कनिष्ठ लिपिक ५७००-२०२०० ग्रेड पे १९०० Loe =| Le | oe 
3 प्रयोगशाळा सहाय्यक (तांत्रिक) 4200-20200 ग्रेड पे २४०० १ | Le | a 
४ प्रयोगशाळा सहाय्यक (अतांत्रिव ५२००-२०२०० ग्रेड पे २००० En a] तिक 
4 प्रयोगशाळा परिचर ४४४०-७४४० ग्रेड पे १६०० शिवता b= | ree ol 
एकुण शिक्षकेतर पदे - १५ y ति द 
एकुण शिक्षकीय/शिक्षकेतर पदे - २९ | 9 | La (एका 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिईडी-२०१३/(प्र.क्र.१०५-आ)१३/तांशि-५ 
२. याव्यतिरिक्त उपरोक्त शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे, लातूर व हिंगोली या संस्थेतील शिपाई या पदांची 
कामे बाहययंत्रणेद्वारे करुन घेण्याकरीता प्रत्येक संस्थेत प्रत्येकी एक याप्रमाणे 3 शिपाई संवर्गाच्या काल्पनिक 


पदांना मंजूरी देण्यात येत आहे. 


३. शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे, लातूर व हिंगोली या संस्थांमध्ये अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी सुरू करण्यात 
आलेल्या द्वितीय पाळीकरीता निर्माण करण्यात येणाऱ्या पदांच्या वेतनावरील खर्च अल्पसंख्यांक विकास 
विभागाकडून खालील लेखाशिर्षातर्गत उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या निधीमधून भागविण्यात यावा. 

“मागणी क्र. झेड ई-१, 234 - सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (30), 

अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यासाठी विद्यमान शासकीय तंत्रनिकेतनांमध्ये दुसरी पाळी सुरू करणे, 

(२२३५ बी O22)” 
४. हे आदेश वित्त विभागाचे सहमतीने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १११०/१७/व्यय-५, दिनांक 
२३/११/२०१७ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार तसेच अल्पसंख्यांक विकास विभागाचे सहमतीने त्यांच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.४३/का-८, दिनांक २३/८/२०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहेत. 


पर हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१००५१५१२४०५५०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Anil Raghunath 
Katkar 


Digitally signed by Anil Raghunath Katkar 
it Of Mal =Hi 


nil Raghunath K: 
05 15:18:38 +05'30" 


(अ. र. काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत :- 
१. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. प्रधान सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
४. सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई, पुणे, नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर, 
(संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांचेमार्फत), 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), मंबई-१/नागपूर-२, 
६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा ), मंबई-१/नागपूर-२, 
७. निवासी लेखा परीक्षा, मुंबई, 
८. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


=40003: sh 
sfecOb0F5c05dc9058175992109e62d3157 1 9b9dfb87a96579dc30c265 


56d 82c73e8a0c7b6da68b6511197206b94720842cda576febeb 
atkar 


शासन निर्णय क्रमांकः टिईडी-२०१३/(प्र.क्र.१०५-आ)१३/तांशि-५ 


९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, लातूर, हिंगोली, 

११.वित्त विभाग, व्यय-५/आपुक, मंत्रालय, मुंबई, 

१२.नियोजन विभाग/का.१४७१, मंत्रालय, मुंबई, 

१३.प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे,लातूर,हिंगोली, (संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई 
यांचेमार्फत), 

१४.उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग/कार्यासन क्रमांक तांशि-३,७, मंत्रालय, मुंबई, 

१५. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई, 

१६. मा.रा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई, 

१७. निवड नस्ती, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग/तांशि-५. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


